विशेष बदली - 
उप अधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.७३/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२३. 
शासन आदेशा - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४ व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार उप अधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील 
अधिकाऱ्यांची, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने, विशोष बदली करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
शिका २ ३ a ee 
q श्री.सुनिल उपअधीक्षक, राउशु, | उपअधीक्षक, WS, मुंबई उपनगर क्र.२ 
एस.जाधव मे.युनायटेड स्पिरीट । (नाशिक महसूली विभाग बदलून कोकण-२ 


लि. दिंडोरी,जि.नाशिक | महसूली विभाग वाटप करुन रिक्‍त पदी) 


2 श्री.संजय रंगनाथ | उपअधीक्षक, wey, । उपअधीक्षक, राउशु, हडपसर, पुणे. 
पाटील पुणे शहर (Raq पदी) 


२. सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३१७२०३४७८२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANDEEP GORAKHNATH 2 pean 
DHAKANE 3033161C116 


(३ 


संबंधित उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
निवडनस्ती (राउझु-१). 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५) सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
७) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

) 

) 


8 


